अधिक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ३ विभाग व उपविभाग या कार्यालयाच्या 
नियत अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि. १/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत चालू ठेवण्यास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ -२०१८/ प्र.क्र. ३६/२०१८/ मोप्र-(२), 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०२/११/२०१८ 


संदर्भ - 9) शासन निर्णय क्र, जलसंपदा विभाग, क्रमांक- मुदतवाढ २०१८/ (३६/२०१८) मोप्र-(२), 
दि. ०५/०५/२०१८ 
२) अधिक्षक अभियंता, बु.पा.प्र.मं.बुलढाणा यांचे जा.क्र. ४९७३/आ.२/२०१८ ,दि. 03/0 /209¢ 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्रक्र.८/१६/ आ.पु.क, दिनांक ७/०९/२०१८ 
४) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक आढावा २००२ (३३५/२००२)/ आ (प्रशि), 
दि.६/०२/२००३ 
प्रस्तावना :- 
अधिक्षक अभियंता , बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा यांच्या अधिपत्याखालील अधिनस्त 
असलेल्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील सर्व पदांचा आकृतीबंध संदर्भाधिन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णय 
दिनांक ०६/२/२००३ अन्वये निश्चित करण्यात आला आहे. अधिक्षक अभियंता , बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, बुलढाणा यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील कार्यालयांना खालील तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे व परिशिष्ट अ व ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अस्थायी पदांना दिनांक ३०/०९/२०१८पर्यंत 
चालू ठेवण्यास संदर्भीय क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली होती. 


कार्यालयाचे नांव नि.अ.आस्थापना | रु.अ.आस्थापना 
१)बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा २८पदे | -- | 
२)कार्यकारी अभियंता ,खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग ,देऊळगाव १२४पदे १ पद 
राजा 
3) कार्यकारी अभियंता जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग ,खामगाव १२४ पदे ११ पदे 
४) जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, ]ोगांव १६०पदे १ पद 
एकूण ४३६ पदे १३ पदे 


सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला 
नाही, HAM अस्तित्वात सर्व अस्थायी पदांना दिनांक २८/०२/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात 
आले होते. तथापी सर्व प्रशासकीय विभागांची सुधारीत आकृतिबंध निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही अद्याप 
पूर्ण झालेली नाही. ही बाब विचारात घेऊन दिनांक १/१०/२०१८ ते दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार संदर्भ क्रमांक ३ चे शासन निर्णयानुसार देण्यात आले आहेत. 
शासन निर्णय :- 

अधिक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाच्या संदर्भीय क्र २ च्या प्रस्तावास अनुसरुन 
अधिक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा व त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग व 
उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थावनेवरील परिशिष्ट अव ब मध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१८/ प्र.क्र. ३६/२०१८/ मोप्र-(२), 


दर्शविलेल्या अस्थायी पदांना दिनांक ०१/१० /२०१८ ते दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यंत चाळू ठेवण्यास 
खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील. 


कार्यालयाचे नांव नि.अ.आस्थापना | रु.अ.आस्थापना 
१)बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा २८पदे |. -- | 
२)कार्यकारी अभियंता, खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग, देऊळगाव १२४पदे १ पद 
राजा 
३) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, शेगांव १३३ पदे १० पदे 
8) जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, ]ोगांव १६० पदे १ पद 
एकूण ४४५ पदे १२ पदे 


३) सदर पदांवरील वेतनाचा खर्च, मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, Co सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे (०४) 
विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन) (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (अनिवार्य) ( ४७०१ आय १७१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व 
सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता सदर लेखाशिर्षातंर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांसाठी होणारा वेतनाचा खर्च , मागणी क्रमांक आय-५ , 
मुख्य लेखाशीर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना कर्जे , (02) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (०२)(०२) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंडादान (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकवा व सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता सदर लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. १, दिनांक 
०७/०९/२०१८ अन्वये विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८११०२१५५५०८२८२७ असा आहे. हा कार्यालयीन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
hay Keshaorao 


Yed Sl ka r 37bb907e6cc635bd0fd, ‘Abhay Kesh: 


Date: 2018.11.02 16:01:55 +05'30' 


सहपत्र- परिशिष्ट अव ब (अभय येडसीकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Abhay Kesh: 
ff Mahi 


प्रत- सहपत्रासह- 
१) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 
२) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 
3) वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 
४) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१८/ प्र.क्र. ३६/२०१८/ मोप्र-(२), 


५) अधिक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी /कर्मचारी 
यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीच्या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या 
चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील, त्याचप्रमाणे प्रस्तावात नमूद लेखाशिर्ष हे जुने असल्याने 
शासन निर्णयात सुधारण्यात आलेले आहे. भविष्यात प्रस्ताव पाठविताना याची नोंद घेण्यात यावी. 

६) कार्यकारी अभियंता, खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग, देऊळगाव राजा. 

७) कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.२ चिखली (जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, शेगांव ) 
८) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शोगांव 

९) मोप्र-(२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१८/ प्र.क्र. ३६/२०१८/ मोप्र-(२), 


परिशिष्ट अ 
शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०१८/प्र.क्र.३६/१८/मोप्रर, दिनांक ०२/११/२०१८ चे सहपत्र 
दिनांक १/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ साठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४४५ पदे 
अधीक्षक अभियंता बुलडाणा | १ |अधीक्षक अभियंता शिडे ae 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा 2 उप.अधीक्षक अभियंता is | 
3 
i — a 
प्रथम लिकीक — a 
वरिष्ठ लिपीक 
9 
a पुख्आखक [6111 
[11९7 ऑहा्यआशखक [१ 
_ ||| |__१0 हखच्वश्षेपीललुलेखक | १ 
a re: a 
pete Re ...._____. |... ही. १ 


वाहन चालक 


wearer tam, a 
देऊळगांव राजा Sa ज्ककर्यकारी गवत [1१11 
३ कनिष्ठ 
अभियंता/स.अ.२/शा.अ. 
विभागीय लेखापाल 
प्रथम लिपीक 
वरिष्ठ लिपीक 


र 
७ ]किनिलिलिकेक [2 
८ भक [1१1111 
९ त्हिब्कअरखक [1१ 
11% ककल 18 
11. निडणल 1१ 
1113२ स्हिनडसणल [१ 
a निक्त्रेणेलुलेखक [१ 
cad 
ee 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१८/ प्र.क्र. ३६/२०१८/ मोप्र-(२), 


२.११खडकपुर्णा प्रकल्प उपविभाग क्र.२ उपविभागीय अभियंता 
कनिष्ठ 
अभियंता/स.अ.२/शा.अ. 
वरिष्ठ लिपीक 


ae Tae 
ee 
11५ स्थअभियात्रोकोसलळक | 9 
हे झुखक १ 
008 (क्‍कलेखका १ 
Oh 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता/स.अ.२/ 
शा.अ 


वरिष्ठ लिपीक 


शिपाई 
a का हा. 
a ee a १० 
fered प्रकल्प बाधकाम उपविभाग fovea १ 
tes 


क्र.४ (ASH) मुख्यालय चिखली. 2 कनिष्ठ 
अभियंता/स.अ.२/शा.अ. 
वरिष्ठ लिपीक 


ype 
_— re 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१८/ प्र.क्र. ३६/२०१८/ मोप्र-(२), 


२ 
अभियंता/स.अ.२/शा.अ. 
वरिष्ठ लिपीक 


३ 
त... ७ 
a a 0. स्या शियांतीकी शहात्यके, ॥.. 
बक काया ee क वि eee 
ee 0. “मो. 
Poe 
a हक्का क 
ee व" a |... “ी...___ 
a ees यान 

विभाग व उपविभाग एकुण :- fo | १२४ 


3 कार्यकारी अभियंता जिगाव प्रकल्प कार्यकारी अभियंता 
पुनर्वसन विभाग, शेगाव 


३ 


अभियंता/स.अ.२/शा.अ. 
विभागीय लेखापाल 
प्रथम लिपीक 

वरिष्ठ लिपीक 


अभि 


ee 1क 
भा) घया 
क कक 
कनक 
नाईक 


शिपाई 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१८/ प्र.क्र. ३६/२०१८/ मोप्र-(२), 


३.१।जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उप विभाग उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ 
अभियंता/स.अ.२/शा.अ. 


z 
oo 
a 
a 
a 0 टकलेखक 

oo 
a 
ian 
aa 
३.२ 'जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग ae उपविभागीय अभियंता 
lke क्रमांक 2 ,शोगांव 


टंकलेखक 


(जुने नांव पेनटाकळी प्रकल्प बांधकाम कनिष्ठ 
अभियंता/स.अ.२/शा.अ. 


स्था.अभियांत्रीकी सहाय्यक 


वाहन चालक 


र न 

३.३ 'जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग शिडी उपविभागीय अभियंता 
क्रमांक ३ ,नांदुरा 
(जुने नांव पेनटाकळी प्रकल्प बांधकाम कनिष्ठ 
उ.वि.मेहकर) अभियंता/स.अ.२/झा.अ. 


जा oars te 

2 लिकीक 

गा 
व्या 
गडा caesar 

Es र 

ie ee 

Les mm 


a 3 Sale 

. : लिपीक 

a 
a 
a 
a 
= 
== 
____| 


पृष्ठ १२ पैकी (9 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१८/ प्र.क्र. ३६/२०१८/ मोप्र-(२), 


a 
= 
i 
= 
i 
= 
_ 
al 
____| 


३.६ 


जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग 
क्रमांक ४, जळगांव जामोद 


उपविभागीय अभियंता 


| २ कनिष्ठ | 
अभियंता/स.अ.२/शा.अ. 


लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.२ 
खामगांव 


Glo] ० | ०९८ | «७ A) 
| |" 3 | | ) > 

| =p 

il @| 4 a! 


उपविभागीय अभियंता 


अभियंता/स.अ.२/शा.अ 
वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 
स्था.अभियांत्रीकी सहाय्यक 
अनुरेखक 

टंकलेखक 

वाहन चालक 

शिपाई 

चौकीदार 

एकुण :- 
शा.अ./क.अ./स.अ.२ 


A (| 1.2 _*| 


विभाग व उपविभाग मिळून 


एकूण 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


SB fv oye 
|) HU 


| 


| 


४.२ 


a मण्या 
कार्यकारी अभियंता कार्यकारी अभियंता 


Feary, उपर Wy TW 09¢/ मोप्र 2) पदनाम पदसंख्या 


जिगांव प्रकल्प धरण व उपअभियंता 


gre विभाग, शेगाव [३ fhe eres 
( विभागीय कार्यालय ) ४ कनिष्ठ अमि/ शाखा अभि/ स. अभि. २ 


५ प्रथम लिपीक 
वरिष्ठ लिपीक 


mete 


८ "टंकलेखक 


९ लघु टंकलेखक / निम्नश्रेणी 
CO लक 
काजा 
रर 
१३ भांडारपाल 
"8 
१६ 


1... 
=a 
: 
a 
५ 
र 
७ हो. 
बिह ककी 
a 
ंडापाल अ| १ 
१४ सहाय्यकभांडापाल | १ 
i 
=a 
५ 
८” चोकीदार हाकी, | 
fev 

उपविभागीय अधिकारी, जिगांव | १ | 
(Great (३ स्थापत्य आम सहाय्यक [9 
Pisa) yesh 
५ किकिठलिपीक 111२ 
व बड काका 
७ eee 
८ वहनचालक [व 
९ शिपा || २ 
. १०. चौकोदार/पहारकरी |. १. | 
_ एकू | १८ 
उपविभागीय अधिकारी, forma | a |उपविभागीय अभियंता | १ | 
धरण उपविभाग my तेल्हारा |_२ कनिष्ठ आज” शाखा आभा स. आम र|? 
(ठुनेनांव - वान प्रकल्प ० 
Sams en) ad 
Les 
a 


TS १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१८/ प्र.क्र. ३६/२०१८/ मोप्र-(२), 


८ ladles चालक ee a | 

९ शिपाई २ 

| ao | चौकीदार / पहारेकरी Fa 

एकूण १८ 

४.३ | उपविभागीय अधिकारी, १ | उपविभागीय अभियंता 1१ | 
जिगांव धरण उपविभाग क्र.६ २  ।कनिष्ठ अभि/ शाखा अभि/ स. अभि. २ ४ 
दानापूर ( जुने नांव - वान प्रकल्प | ३  ।स्थापत्य अभि. सहाय्यक 8 
उ.वि.क्र.६ दानापूर ) 8 fates लिपीक Fd 
4  'कनिष्ठ लिपीक २ 

६ "टंकलेखक a ae 

अनुरेखक Pa 

८ ।वाहन चालक Fa 

९ शिपाई २ 

iL औक. | चौकीदार / पहारेकरी Loar 
एकूण १८ 

| उपविभागीय अधिकारी, जिगांव Le उपविभागीय अभियंता शि 
धरण उपविभाग क्र.७ शोगांव २ fess अभि/ शाखा अभि/ स. अभि. २ ४ 
(जुने नांव - वान प्रकल्प ३ स्थापत्य अभि. सहाय्यक ४ 
उ.वि.क्र.७ शेगांव) ४ lakes लिपीक i ar 
4g  'कनिष्ठ लिपीक २ 

६ "टंकलेखक 1 १ | 

अनुरेखक Fa | 

८ lated चालक oe 

९ शिपाई २ 

| ae .| चौकीदार / पहारेकरी a 
एकूण १८ 

४.५ उपविभागीय अधिकारी, जिगांव i बे. | उपविभागीय अभियंता 1 १ | 
पुनर्वसन उपविभाग Hy aa} २ कनिष्ठ अभि/ शाखा अभि/ स.अभि. २ ४ 
३ स्थापत्य अभि. सहाय्यक ४ 

४ lattes लिपीक 1 १ | 

५ plats लिपीक २ 

६ "टंकलेखक शिळे. रा 

७ | अनुरेखक a ce 

८ ladles चालक ; ae 7 

९ "शिपाई २ 

| qo | चौकीदार / पहारेकरी शिका 
एकूण १८ 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१८/ प्र.क्र. ३६/२०१८/ मोप्र-(२), 


उपविभागीय अधिकारी, जिगांव 
पुनर्वसन उपविभाग क्र.५, 
नांदुरा 


१ | उपविभागीय अभियंता Ee a | 

कनिष्ठ अभि/ शाखा अभि/ स. अभि. 2 
३ 

=a 


a 
ao a 
a 


| 


उपविभागीय अधिकारी, जिगांव 
लघुपाटबंधारे, मलकापूर ( जुने 
नांव - लघु पाटबंधारे उप विभाग, 
मलकापूर ) 


उपविभागीय अभियंता 


४४५ 
एकूण पदे(१--२--३--४) 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१८/ प्र.क्र. ३६/२०१८/ मोप्र-(२), 


प्रपत्र ब 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०१८/ प्र.क्र.३६/१८ /मोप्र २, दिनांक ०२/११/२०१८ चे सहपत्र दिनांक 
१/१० /२०१८ ते दिनांक २८/०२/२०१९ साठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १२ पदे 


खडकपुर्णा प्रकल्प विभाग ,देऊळगाव राजा 


पदनाम ue सेवानिवृत्ती दिनांक 
चिता सुरेश पुंडलिक.चिंचोले मजुर ra 39-04-2020 
एकूण ra 
जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, शोगांव 
अ.क्र. | नाव पदनाम पदे सेवानिवृत्ती दिनांक 
ed . | कैलास साहेबराव सुरडकर ।वाहनचालक २ ३१-०५-२०२० 
२ _  श्री.एम.के.खेकडे (पाटील ) वाहनचालक ३१-५-२०१८ 
३ | रविंद्र रामराव.भाकरे मुकादम Ea 394-019-2029 
४. | शो.वहाब शे.महंमद शोख स्वच्छक ३ ३१-०७-२०१९ 
५. | रामराव गणपत तायडे स्वच्छक 30-06-2022 
६. । श्री.एस.एम.खराटे स्वच्छक ३१-१२-२०२० 
७. | भगवान रामराव.चव्हाण वि.ज.चालक १ | ३०-०४-२०१९ 
८. । एकनाथ देविदास कदम चौकीदार za 30-49-209¢ 
९. _ श्री.डी.टी.गवई मदतनीस | | ३०-६-२०२० 
क. | ०. _  श्री.एस.पी.शिनगारे मजूर १ | ३१-५-२०२९ 
एकूण Ea 
जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग,शेगाव 
अ.क्र. | नाव पदनाम पदे सेवानिवृत्ती दिनांक 
हित WHT रघुनाथ लबडे वाहनचालक a 39-09-2023 
एकूण oe | 
एकूण पदे- १२ 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


